मंत्रालयीन सर्व प्रशासकीय विभाग 


स्वच्छ व नीटनेटके राहण्याच्या 
अनुषंगाने राबवावयाचा कृती 
कार्यक्रम ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत 
राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण १८२१/प्र.क्र.३३/१८-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा:- झासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण १८२१/प्र.क्र.३३/१८-अ, दि. १ एप्रिल, २०२२. 
शासन परिपत्रक:- 


मंत्रालय व नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील सर्व प्रशासकीय विभागांची कार्यालये स्वच्छ 
व नीटनेटकी राहण्याच्या अनुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी दि. १ एप्रिल ते ३१ मे, 
२०२२ या कालावधीत उन्हाळी अभियान राबवावे व स्वच्छता कृती कार्यक्रम हाती घ्यावा star 
सूचना संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. उक्त कृती कार्यक्रमाच्या 
कालावधीत सर्व मंत्रालयीन विभागांमध्ये स्वच्छता अभियान राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या 
होत्या. 


२. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक 
विभागाच्या आस्थापना शाखेचे सह/ उप सचिव यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात यावे 
तसेच उक्त स्वच्छता अभियान कालावधीत केलेल्या कार्यवाहीचा साप्ताहिक अहवाल 
कार्यासननिहाय संदर्भाधीन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये सामान्य प्रशासन विभागास 
सादर करावा अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. 


३. आता सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांत /कार्यासनांत नियमितपणे स्वच्छता मोहीम 
राबविणे तसेच अभिलेखांची योग्य ती रचना करण्याच्या दृष्टीने उक्त कृती कार्यक्रम राबविण्याचा 
कालावधी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांना 
सूचना देण्यात येत आहेत की, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी स्वच्छता मोहीम 
राबविण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद केलेल्या कार्यालयीन स्वच्छता व 
अभिलेखाचे निंदणीकरण करणे कक त सर्व बाबींची पूर्तता करावी तसेच याबाबत वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. तसेच स्वच्छता अभियानाच्या अनुषंगाने केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. उपरोक्त सूचनांचे पालन केले 
जाईल याची दक्षता सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी घ्यावी. 


=e 


वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२२०८१०१८०८४२७२०७ असा आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, | — 
(सो. ना.बागुल) 
सह सचिव (प्र.सु.,र.व का.) 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने). 

२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. ' 

४) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

५) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७) सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

८) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

९) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१०) सर्व ALAA / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

११) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

१२) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

१३) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

१४) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस[आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

१५) नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, 
मुंबई ४०००३८. 

१६) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

१७ बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नं. ८३- 
अ, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई. 

१८) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई ४००००४. 

१९) भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 

२०) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई 
४०००२८. 

२१ निवड नस्ती (का.१८ आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


